नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
जालना या संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून फर्निचर साहित्य साधनसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५९१/प्रञा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा: १ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्र.डीएमईआर- 
२२०११/४५५/२०२४-पीआरओसी १ दिनांक १०.०९.२०२४ 


x 


AN 
~ 


Nc) 


o~ 
ae 
ma 


शासन निर्णय : 


नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना या संस्थेत नव्याने प्रथम वर्षात 
प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या वसतिगृहासाठी व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या 
मानकानुसार नवीन फर्निचर आवश्‍यक असल्यामुळे सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ८५,३७,८००/- (रुपये पंच्याऐंशी लक्ष सदतीस हजार आठशे 
फक्‍त) (सर्व करांसहीत) इतक्या किंमतीचे फर्निचर व सामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र फर्निचर साहित्य नग प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या (सर्व करांसहीत । (सर्व करांसहीत 

Ke होस्टेल बेड मेडियम, साईज, L72” 32”H18” | ७० १२९८० ९०८६०० 

२ | एम एसहोस्टेल बेड, साईज: L72”W36"H18 | ७० १२९०० ९०३००० 

3. | बिग होस्टेल बेड, साईज: L72”W36"H18 ७० १३९०० ९७३००० 

४ । हॉस्टेल बेड मंट्रेस ७० ६२०० ४३४००० 


DIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५९१/प्रशा-१ 


अ.क्र फर्निचर साहित्य नग प्रति नग किंमत | एकूण किंमत 
संख्या (सर्व करांसहीत | (सर्व करांसहीत 

५ | ASS, साईज: 72”X30” ४० ६३५० २५४००० 

६ | pax बेडशीट (११०) १२०० १३२००० 

9 पिलो | ११७: ५५० ६०५०० 

पिलो कवर | 990 | १९० २०९०० 

Q स्टुडंट टेबल, साईज: 1.36”0/24”30 ७० ८५०० ५९५००० 

| 90 | स्टडी टेबल, साईज : L36"W24"H30 ७० ८८०० ६१६००० 
।_११_ | ट्युबलर चेअर कुठान ७० ५५०० ३८५००० 
१२ | हॉस्टेल रुम GUIS, साईज : 6.5 ५2.75 3G ee re 
X15 

१३ | कपबोर्ड लॉकर्स, साईज: 6.5 X2.75 ५1.5 ३६ २५९०० ९३२४०० 
१४ | बुक केस होरीझोटल, साईज: 6 X2.5 ५1.5 ३० २६५०० ७९५००० 
१५ ।कोटर॑ंक (go ८००० ५६०००० 

एकूण ८५,३७,८००/- 

अटी :- 

१ सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
तरतूदीमधून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्रमांक-भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रीया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक: ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक-संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक:२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरून ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपध्दती राबवून करण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५९१/प्रशा-१ 


2 


दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर फर्निचर साहित्याची आवऱयकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर फर्निचर साहित्याची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा 
करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत /खरेदीची द्विरुक्ती होणार नाही व सदर फर्निचर साहित्य संबंधित संस्थेस 
MAID असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SATS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधीळ 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळीळ 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ठर 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (39) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर area निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, 


अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.५९१/प्रशा-१ 


ह. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१९१९१११९०८५११३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL KONDAJI 
AHIRE 


DN: c=IN, o=Personal, 
postalCode=400083, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=FD9B93035F4DA17 


AHIRE ८५०५५५७. 
(अनिल आहिरे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

) महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

) 

) 

) 


अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 
निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


